भूखंड, गाळे, तसेच दुकानाची देय 
रक्‍कम मुदतीनंतर स्वीकारण्यास 
परवानगी मिळणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- नासुप्र-२०१६/प्र.क्र.१९/नवि-२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६/१०/२०१८ 


संदर्भ :- १) कार्यकारी अधिकारी, नागपूर सुधार प्रन्यास,नागपूर यांचे पत्र क्र.ललिलाव 

विभाग/११६९७ दि.१६/०२/२०१६. 

२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १८/०१/२०१७ 

3) कार्यकारी अधिकारी, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांचे पत्र wH fora 
विभाग/४४४९ दिनांक ०६/०८/२०१६ 

४ शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २७/०४/२०१८ 

५) कार्यकारी अधिकारी, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांचे पत्र क्र.लिलाव 
विभाग/५५०७ दिनांक ०८/०६/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारा नागपूर सुधार प्रन्यास जमीन विनियोग नियम १९८३ च्या तरतुदीच्या 
अधीन राहून भूखंड, गाळे तसेच दुकानासाठी वर्तमानपत्रातून जाहिरात प्रसिध्द करुन निविदा किंवा 
मौकक्‍यावर जाहिर लिलावाद्वारे भूखंड वाटप करण्यात येते. निविदा / लिलावाच्या अटी व शर्तीनुसार 
महत्तम बोलीच्या ,% रक्‍कम मौक्यावर घेण्यात येते. त्यानंतर नागपूर सुधार प्रन्यास विश्वस्त मंडळाची 
मंजुरी प्रदान करुन दुसरी २५% रक्कम १ महिन्याच्या आत पटवावयाची असते. या रकमेसाठी जास्तीत 
जास्त ५ महिने मुदतवाढ १५% व्याज आकारुन देण्यात येते व उर्वरीत ५०% रक्कम पटविण्याकरिता 
त्यानंतराचा १ महिन्याचा कालावधी देण्यात येतो. या रकमेसाठी जास्तीत जास्त १८ महिने मुदतवाढ 
१५% व्याज आकारुन देण्यात येते. याकरिता प्रस्ताव पत्राच्या दिनांकापासून २४ महिन्याचा अवधी 
देण्यात येतो. 
०२. परंतु कांही पक्षकारांनी प्रव्याजीची 24% रक्‍कम तर कांहीनी ५०% तर कांहीनी ८०% रक्‍कम 
पटविल्यानंतर, उर्वरित रक्‍कम प्रस्तावपत्राच्या अवधीमध्ये म्हणजे २४ महिन्याच्या मुदतीमध्ये जमा करु 
शकलेले नाहीत, या कारणास्तव त्यांचा भूखंड वाटपाचा प्रस्ताव नागपूर सुधार प्रन्यासकडून मागे 
घेण्यात आळेला होता. अशा प्रकरणात मुदतवाढीची मंजुरी मिळण्याकरिता नागपूर सुधार प्रन्यासकडून 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.०१ शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला होता. 
०३. त्यानुसार, नागपूर सुधार प्रन्यास जमीन विनियोग नियम १९८३ मधील नियम क्र.१६ नुसार 
भूखंडाचे ५० टक्के अधिमूल्य भूखंडवाटपा पासून ३० दिवसाच्या आत भरणे आवश्‍यक आहे. तर उर्वरित 
अधिमूल्य त्यानंतर ३० दिवसाच्या आत भरणे आवश्यक आहे. सभापती १५ टक्के व्याज आकारणी 
करुन त्या रकमेसह अधिमूल्य भरण्यासाठी ६ महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देवू शकतात. ६ महिन्यापेक्षा 
अधिक उशिर होत असल्यास किती टक्के व्याज आकारणी करण्यात यावी याबाबत नियमात तरतूद 
नाही. संदर्भाधीन क्र.०१ अन्वये प्राप्त प्रस्तावातील १७ भूखंड सन १९८१ ते २०११ दरम्यान वाटप 
करण्यात आलेले आहेत. सद्य:स्थितीत अशा प्रकरणात कोणता निर्णय घ्यावा अशी कोणतीही तरतूद 


शासन निर्णय क्रमांकः नासुप्र-२०१६/प्र.क्र.१९/नवि-२६ 


नियमात नाही. परंतु नियम क्र.२६ अन्वये शासन विशेष बाब म्हणून प्रकरण परत्वे कारणमिमांसा नमूद 
करुन उपरोक्त नियम शिथिल करु शकते व अज्ञा भूखंड धारकांना एक विशेष बाब म्हणून दिलासा 
मिळू शकतो व पर्यायाने संबंधीत भूखंडधारकाचे तसेच नागपूर सुधार प्रन्यासचे होणारे आर्थिक नुकसान 
टाळता येऊ शकते. 


०४. संदर्भाधीन क्र.०१ येथील प्रस्तावातील भूखंडांची, भूखंड वाटपाचेवेळची किंमत पहाता व या 
भूखंडाच्या आताच्या किंमतीत यात ब-याच प्रमाणात वाढ झाली असण्याची शक्‍यता नाकारता येत 
नाही. वाटपाचेवेळची भूखंडाच्या किंमतीवरच उर्वरित रक्‍कम भरण्यास परवानगी दिल्यास त्यातून 
नागपूर सुधार प्रन्यासचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तसेच भविष्यातही अज्ञाचप्रकारे मागण्या 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वास्तविकत:, ज्यावेळी सदरचे भूखंड संबंधीत अर्जदारास वाटप 
करण्यात आले, त्यावेळी संबंधीत अर्जदारांनी पहिल्या रकमेचा हप्ता विहीत मुदतीत भरणा केल्यानंतर, 
दुसरा हप्ता विहीत मुदतीत भरणा केला नाही या कारणास्तव नियमातील तरतुदीनुसार पहिल्या 
हप्त्याची रक्कम तात्काळ अर्जदारास परत करुन, प्रस्तुत भूखंडांचे वाटप रद्द करण्यात आल्याचे 
नागपूर सुधार प्रन्यासकडून कळविणे आवश्यक होते. तथापि, येथे तशी कृती झालेली दिसून येत नाही. 


०५. तद्नुषंगाने संदर्भाधीन क्र.०१ येथील प्रस्तावाधीन प्रकरणांपैकी १६ प्रकरणांमध्ये नागपूर सुधार 
प्रन्यास जमीन विनियोग नियम १९८३ मधीळ नियम क्रमांक २६ अन्वये शासनास असलेल्या 
अधिकारातंर्गत एक विशेष बाब म्हणून भूखंडाची रक्‍कम स्विकारण्यास संदर्भाधीन क्र.०२ येथील 
शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. 

०६. तद्नंतर संदर्भाधीन क्र.०३ येथील प्रस्तावानुसार अशाच प्रकारच्या ०१ प्रकरणात याच धर्तीवर 
संदर्भाधीन क्र.०४ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 

०७. आता त्याच धर्तीवर संदर्भाधीन क्र.०५ येथील पत्रान्वये नागपूर सुधार प्रन्यासकडून प्रस्ताव प्राप्त 
झालेला होता व त्यानुसार या प्रस्तावास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. तद्नुसार 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन क्र.०५ येथील प्रस्तावातील, सेंट्रल रोड स्किम सेक्ठान-२ बी मधील भूखंड क्र.७९, 
क्षेत्र ७८.४० चौ.मी., भूखंडधारकाचे नाव- मोदी बिल्डर्स तर्फे संतदास चावला, नागपूर यांना वाटप 
झालेल्या भूखंडाच्या बाबतीत, नागपूर सुधार प्रन्यास जमीन विनियोग नियम १९८३ मधील नियम 
क्रमांक १६ ला, नियम क्रमांक २६ अन्वये शासनास असलेल्या अधिकारातंर्गत एक “विशेष बाब” म्हणून 
खालील अटी व शर्तीवर शिथीळता देऊन, भूखंडाची रक्‍कम स्विकारण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अटी व शर्ती:- 
१) या प्रकरणात अर्जदाराच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणास्तव रक्‍कम जमा करण्यास विलंब 
झाला आहे याची नागपूर सुधार प्रन्यासने पुन्हा खात्री करावी. 
२) (अ) शेवटचा हप्ता भरणा केलेल्या दिनांकापासून, वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या मूळ 
रकमेवर, द.सा.द.शे. 14% दराने रक्‍कम आकारण्यात यावी. येणा-या रकमेतून जमा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नासुप्र-२०१६/प्र.क्र.१९/नवि-२६ 


केलेली रक्‍कम वजा केल्यानंतर, अश्ञी येणारी रक्‍कम भरणा करावयाची रक्‍कम म्हणून 
निश्चित करावी. 
(ब) सन २०१८ च्या शिघ्रसिध्द गणकानुसार संबंधीत प्लॉट/ भूखंड/ गाळा यांची येणारी 
रक्‍कम काढण्यात यावी. 
(क) उपरोक्‍त “अ” आणि “ब” पैकी जी रक्‍कम जास्त येईल ती रक्‍कम ३० दिवसात 
एकरकमी व भरणा करण्याबाबत संबंधीत अर्जदारास कळविण्यात यावे. ३० दिवसात भरणा 
न केल्यास जमीन वाटपाचे आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावेत व पूर्वीची जमा केलेली 
रक्‍कम अर्जदारास तात्काळ परत करण्यात यावी, याअनुषंगाने सर्व विहीत कारणे नमूद 
करुन यावर कोणताही हक्क राहणार नाही असे अर्जदारास कळविण्यात यावे. 

३) या प्रकरणांचा अन्य प्रकरणात पूर्वोदाहरण म्हणून उपयोग करता येणार नाही. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१६१११४०७५५२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ४०१९ Shashikant Narhari 
=G nt Of Maharashtra, 


Yoge Shashikant = 


Department, 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=88b7 261 ec236df5e51055c4e56e97c2 


तवे यी 
(शशिकांत योगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१. सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 
२. निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२६, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


